महसूल व वन विभागातील, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क 
विभाग आस्थापनेवरील, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
संवर्गातील अधिका-यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७९/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : २२ जून, २०२२ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 


दिनांक १०.०६.२०१९ 


२) महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.८२/म-१, दि.०७.१०.२०२० 


३) विभागीय पुनर्विलोकन समितीची बैठक दिनांक ०९.०६.२०२२. 


_ : आदेशा : - 


नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांच्या 


वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे चालू 


राहण्याची पात्रता-अपात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन करण्याबाबत सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करुन दिलेली आहे. 


०२. 


संदर्भाधिन क्र.२ येथील आदेझान्वये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतर्गत गट-अ (राजपत्रित) 
(कनिष्ठ वेतनश्रेणी), ग्रेड वेतन ७६०० पेक्षा कमी गट-अ (राजपत्रित) संवर्गाकरीता विभागीय 


पुनर्विलोकन समिती गठित करण्यात आली आहे. 


०३. 


विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील 


शिफारशीस अनुसरुन सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ संवर्गातील खालील अधिका-यांच्या सेवा त्यांच्या 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापुढे सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता दिली आहे. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव पदनाम 
| 9 श्री. विजय सुधाकरराव भालेराव सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
२ श्री. गोपीनाथ साहेबराव कोळेकर सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
३ | श्री. साहेबराव नामदेव दुतोडे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
४ | a अनिल पांडुरंग पारखे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
५ | Sax मदनराव जाधव सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
६ | श्री.उदयराज काशिनाथ चव्हाण सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
७ | att. नारायण भिका राजपुत सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.9९/म-१ 


०४. श्री.साहेबराव ना. Gals, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ यांचेवरील विभागीय चौकशी अंती शिक्षेची 
अंमलबजावणी सुरु असून ती पूर्ण होण्याच्या तसेच श्री. अनिल पां. पारखे, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 
यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या अधिन राहून त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे 
किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
०५. उपरोक्त अधिका-यांची सेवा ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण 
झाल्यावर त्यांच्या सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
०६. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६२२१७२०५४५५१९ असा आहे. हे शासन STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c1 20c8 


23eb1b68c07dd43, p ICode=400032, st=Maharasht 


, st=Mahai 
I ber=5479AEF7E1 148D256D58123C94081 F8BBC9AFSCFCE 
SAAF933DFA4DC33E2DE372, PRACHI SUBHASH PALAV 


2022.06.22 17:23:32 +05'3 


(प्राची सुभाष पालव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत, 


१ 
२ 


3 
to} 


अपर मुख्य सचिव (महसुल) यांचे स्वीय सहायक 

सह सचिव (मुद्रांक) यांचे स्वीय सहायक 

सर्व संबंधित अधिकारी ( नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती, म-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


*-> Tr > पष 


पृष्ठ २ पैकी २ 


